GMVR-0807-419-CIRCULAR Page | of 2 


May वाहनांवरील लाल/अंबर 
दिव्याच्या वापराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
परिपत्रक क्रमांक एमव्हीआर-०८०७/४१९/परि,२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक q जुलै, २००८ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-१३९७/९९५/सीआर-३७/परिवहन-२, 
दि.३.९.१९९७. . 
२) शासन परिपत्रॅक क्र:एमव्हीआर-१३९७/२९५/सीआर-३७/परिवहन-२, 
वि.११.२.१९९८ 


शासन परिपत्रक 


केंद्रीय . मोटार. .वाहन नियम १९८९ च्या नियम १०८ मश्रील 
| तरतुदीनुसार. राज्य .शासनास अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या वाहनांवर लाल/अंबर दिवा 
लावण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. लाल दिवा अति महत्वाच्या व्यक्‍्तीच्या/ 
अधिकाऱ्यांच्या दर्जाशी तर अंबर. दिवा. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाशी निगडीत आहे 
लाल :व अंबर दिव्याच्या सुविधांचा गैरवापर होतो. म्हणून ही सुविधा मर्यादित . 
करण्याच्या दृष्टीने a विभागाने शासनाने वाहनांवर . लाल/अंबर दिवा अनुज्ञेय 
केलेल्या अधिकारी/अति महत्वाच्या व्यक्ती यांची यादी निश्‍चित करुन सर्व संबंधित 
: विभाग, विभाग प्रमुख, पोलीस व मोटार वाहन विभागाचे अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी 
यांना सदर यादी पाठवून याबाबत स्पष्टता आणली आहे. सदर यादीनुसार वाहनांवर 
लाल/अंबर दिवा अनुज्ञेय करणेबाबत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 

तथापि, या विभागाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासनाच्या 
विविध विभागांच्या अखत्यारित असलेल्या महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे आणि 
सार्वजनिक उपक्रमे यावर नियुक्‍त केलेले अध्यक्ष, सदस्य, प्रतिनिधी व संचालक, 
मंत्री, राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ती यांना काही. विभागांनी नियुक्‍त केलेल्या पदाच्या 
दर्जानुसार विविध सोयी सुविधा व सवलती देताना आपल्या अधिकारात या 
विभागाची मान्यता अथवा अभिप्राय घेणे आवश्यक असतांना तसे न करता परस्पर 


(३३१४४१-0४07-410-:17011.00. Page 2 of 2 
वाहनांवर लाल दिवा सुविधा प्रदान केल्याचे या विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. 


PR बाब सामान्य प्रशासन विभागांच्याही निदर्शनास आणण्यात आली आहे. 


वास्तविक ज्या . कायदा व नियमांच्या अधिन राहून वाहनांवर 


.. लाल/अंबर दिवा सुविधा अनुज्ञेय केली जाते त्या केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतील 


तरतुदीची अंमंलबंजांवणी. गृह विभागाकडून केली. जात असतांना तसेच याबाबतचे 


. अधिकार गृह विभागास असतांना कोणासही वाहनांवर लाल/अंबर दिवा सुविधा 
Re करतांना Weep are: arr अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे. 

. तथापि,- विविध विभागांकडून परस्पर त्याबाबत . कार्यवाही केले| जात असल्याने 

: वाहनांवर लाल/अंबर दिवा सुविधेचा गैरवांपर केला. जात आहे व या विषयाचे गांभीर्य 

त : Sor साधारण महत्व टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशानेद्दी बाधा पोहोचत आहे. सदर 
“नियम ब कायदयातींल तरतुदींची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस व मोटार वाहन 
oa ‘Pore अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अंमलंबजावणी करतांना विविध अडचणींना सामोरे 

- जावे लागते. केंद्र शासनानेही संदर सुविधा अत्यंत मर्यादीत स्वरुपात. प्रदान 


करणेबाबत सुचना दिलेल्या आहेत. . या बाबी विचारात घेता तसेच या विभागाकडे 


_ असलेले अधिकार विचारात घेता, मंत्रालयीन सर्व विभांगांना विनंती करण्यात येते 


गृह (परिवहन) विभागाशी चर्चा न करता अथेवा गृह. विभागाचे अभिप्राय .न घेता 
परस्पर कोणासही वाहनांवर लाल/अंबर दिवा सुविधा अनुज्ञेय करु नंये 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


ae नी a 
(Ra मा. चव्हाण ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्र.  . , 
मंत्रालयीन ad fram 
परिवहन आयुक्‍त, ASNT राज्य, मुंबई. 
, निवड नस्ती (परिवहन-२). 


